राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप 
अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(Fara) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७१८/प्र.क्र.३२२/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-२ मार्च, २०१९. 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम Helles कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार पोळीस उप 
अधीक्षक / सहायक पोळीस आयुक्‍त (निःशस्त्र या संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नांव | सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
क्र. 


१ | a. भिमाशंकर ढोले । पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी | पेठ उपविभाग, नाशिक ग्रामीण 
समिती, औरंगाबाद (समाज 
कल्याण विभाग) 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा 
अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन 
पोलीस महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


3. पोलीस महासंचालक यांनी आदेश निर्गमित केल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांस 
बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवश्‍यक 
कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


ह. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०३०२१५१५२८७३२९ असा आहे. 
हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KAILAS ARJUN : 


46cd241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 
A <ALAY, MUMBAI, ou=HOME DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN 
GAIKWAD 
Date: 2019.03.02 15:20:36 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
> 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.३२२/पोल-१(ओ) 


प्रत :- 
१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, औरंगाबाद, 
८. पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद 
९. पोलीस अधीक्षक, नाशिक, 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नाशिक. 
११.उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 
१३.निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


